नांदेड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण 
पाणीपुरवठा योजनांवर कार्यरत 
असलेल्या गट-क संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांना रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास व 
त्यानुषंगाने पदांना मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१९१८/प्र.क्र.३२६/पापु-२३ 
७वामजला, गोकुळदास ळदास तेजपाल रुग्णालय इभारत संकुल ल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ०५ जानेवारी, २०२२ 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.रुअआआ-१५९६/२२८/सेवा-५, 
दि. २४.०४.२००१. 

२) मा. मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथील रिट याचिका क्र.२६१७/२००८ मध्ये 
मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक ८.०५.२०१८ रोजी दिलेले आदेशा. 

३) शासनपत्र क्र. जिपग्रा-१२१८/प्र.क्र.३३५/पापु-२३, दि.६.०३.२०२०. 

४) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र. जिपग्रा-१२१८/प्र.क्र.३३५/पापु-२३, 
दि.९.०३.२०२०. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नांदेड जिल्हा परिषद यांचे पत्र क्र. जा.क्र./ जिपना/ ग्रापापुवि/ 
आस्था-२/ १९१३/ २०२१, दि.२५.११.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


नांदेड जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सीआरटी 
आस्थापनेवर आणून त्यांच्या नियमित वेतनासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात मा. मुंबई उच्च 
न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथील रिट याचिका क्र. २६१७/२००८ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१९१८/प्र.क्र.३२६/पापु-२३ 


दिनांक ८.०५.२०१८ रोजी आदेश दिले आहेत. त्यानुषंगाने सदर न्यायालयीन प्रकणातीलळ गट-ड 


संवर्गातील कर्मचाऱयांना सीआरटी आस्थापनेवर घेण्यास व त्यांच्या वेतनासाठी जिल्हा परिषदेला 
MARI निधी उपलब्ध करुन देण्यास AGI मान्यता देण्यात आळी आहे. आता सदर न्यायालयीन 


प्रकणातीळ गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सीआरटी आस्थापनेवर घेण्यास व त्यांच्या वेतनासाठी 


जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


झासन निर्णय:- 


नांदेड जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील पुढील ४ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना 


एक विशेष बाब म्हणून पूर्वलक्षी प्रभावाने रुपांतरीत नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील गट-क 
संवर्गातील पदावर घेण्यास व त्यानुषंगाने ४ पदांची निर्मिती करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ. नाव मूळपद | मूळ सीआरटीइ वर । वर्ग-३ वर्ग-३ वर्ग-३ 
क्र. नेमणूकीचा । घेण्याचे वर्ग-३ | संवर्गाती | संवर्गातील | संवर्गातील 
दिनांक | संवर्गातील पद ल पदावर २४० पदावर 
वया पदावर | पदासाठी | दिवसांची सेवा | सीआरटी 
केव्हापासून | अर्हता | केव्हापूर्ण | आस्थापनेवर 
कार्यरत केव्हा केली घ्यावयाचा 
धारण दिनांक 
केली 
a २ 3 ¥ 4 g 9 ८ 
an श्री. बी. आर. | मजूर ।६.०५.१९८६ | फिटर १९९१ ३१.१२.१९८६ | ७.०५.१९९१ 
बुंगई (६.०५.१९८६) 
२ श्री. व्ही. व्ही. | मजूर | २१.०२.१९८७ फिटर १९८५ १८.१०.१९८७ ।२२.०२.१९९२ 
दाचावार (२१.०२.१९८७) 
३ श्री. व्ही. एम. | मजूर ।१.०४.१९८९ | कनिष्ठ १९८४ २६.११.१९८९ | २.०४.१९९४ 
वाघमारे सहायक (लि.) 
(१.०४.१९८९) 
४ श्री. युसुफ मजूर | २१.०७.१९८८| कनिष्ठ १९८८ २६.११.१९९४ |२६.११.१९९४ 
इस्माईलसाब अभियंता (स्था.) 
(१.०४.१९९४) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१९१८/प्र.क्र.३२६/पापु-२३ 


२. उपरोक्त रकान्यातील संबंधित कर्मचाऱ्यांना स्तंभ (५) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर स्तंभ 
(८) मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून रुपांतरीत नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. संबंधित कर्मचारी संदर्भाधीन दिनांक २४.०१.२००१ च्या शासन निर्णयातील सर्व अटी व 
शर्तीची पूर्तता करत असल्याच्या अटीच्या अधीन सदर मंजूरी देण्यात येत आहे 


३. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणांमुळे सदर कर्मचारी 
कार्यरत नसल्याच्या दिनांकापासून तथा सेवासमाप्तीनंतर सदर पद आपोआप व्यपगत होईल, या 
पदावर अन्य कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची जिल्हा परिषदेने नियुक्‍ती करु नये. 


8. प्रस्तुत प्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अनुज्ञेय वेतन थकबाकीचा तसेच कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित 
आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (२२१५१९१४), ३६, सहायक 
अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी व 
तद्नंतर वेळोवेळी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प. संबंधित कर्मचाऱ्यांना थकबाकी अदा करताना थकबाकी रकमांची परिगणना योग्य 
असल्याची मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी खात्री करावी. चुकीच्या 
परिगणनेमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना अधिकची रक्‍कम अदा केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड यांची असेल व अधिकच्या रकमेची 
त्यांच्याकडून वसुली करण्यात येईल. 


& मा. मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथील Re याचिका क्र. २६१७/२००८ 
मध्ये अंतर्भूत असलेल्या उपरोक्त कर्मचाऱ्यांना दिलेली मंजूरी ही एक विशेष बाब म्हणून देण्यात येत 
असून सदर निर्णय पूर्वोदाहरण म्हणून अन्य कोणत्याही जिल्हा परिषदेला लागू होणार नाही. 


७. वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.४२०/व्यय-३, दि.७.१२.२०२१ अन्वये प्राप्त 
अभिप्रायांनुसार तसेच ग्राम विकास विभागाच्या सहमतीने व सामान्य प्रशासन विभाग, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांचे अभिप्राय विचारात घेऊन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१९१८/प्र.क्र.३२६/पापु-२३ 


Cs 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥॥89॥॥॥9.90५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०५१२१३३८९३२८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 
a Nn e S h DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 
Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e e J 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121ceceOd2 
| V U | 0e917ffal ef5 12d7e8fa2e49d93adbbSad3 
52, 
serialNumber=1325a2533f628572438b5f 
b711c805de49788678b9701 Sbb0cac990e 


Pawar/ डया 
गणेश पवार 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 
. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 


४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 
. कार्यासन आस्था-१०, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


७. कार्यासन -व्यय-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, जी.टी. रुग्णालय 


आवार, मुंबई. 


. निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


